सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात “वन स्टॉप 
सेंटर” या घटक योजनेंतर्गत ३१- सहाय्यक 
अनुदान (वेतनेत्तर) साठीच्या SNA खात्यातील 
निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-वस्टॉसें २०२४/प्र.क्र.१२६/कार्या-२, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १३ जून, २०२४. 


) महिला व बाल विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.३०७/कार्या-२, दि.०३.०१.२०२३. 

) महिला व बाल विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र. वस्टॉसें २०२३/प्र.क्र.२६/कार्या-२, दि.१२.०५.२०२३. 

) महिला व बाल विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र. पुरक २०२३/प्र.क्र.१९१/कार्या-२, दि.०४.१२.२०२३. 
४) महिला व बाल विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र. पुरक २०२२/प्र.क्र.२८९/कार्या-२, दि.०९.०१.२०२४. 

) महिला व बाल विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र. पुरक २०२३/प्र.क्र.२८९/कार्या-२, दि.२८.०३.२०२४. 

) आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांचे पत्र क्र.मबाविआ/मवि/वस्टॉसे/मान.आवर्ती 
खर्च/प्रस्ताव/का.६/२०२३-२४/३२५४, दि.२१.०५.२०२४. 


प्रस्तावना:- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात केंद्र शासन पुरस्कृत “वन स्टॉप सेंटर” या घटक योजनेंतर्गत वन स्टॉप 
सेंटरसाठी लेखाशिर्ष २२३५ बी९९८ खाली ३१-सहायक अनुदान या उदिदष्ट्याखाली (वेतनेत्त) एकूण 
रु.२२५८.४६ लक्ष इतक्या निधीची सुधारित अंदाज तरतूद करण्यात आली आहे. सदरचा निधी संदर्भाधिन क्र.३ व ४ 
येथील शासन निर्णयान्वये “वन स्टॉप सेंटर” या घटक योजनेच्या ३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर) या उद्दीष्टाखाली 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना वितरीत करुन सदरचा निधी SNA खात्यात वर्ग करण्यास मान्यता 
देण्यात आली आहे. 

सदर योजनेच्या ३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर) चा SNA खात्यात जमा असलेला निधी आयुक्‍त 
कार्यालयाच्या संदर्भ क्र.६ येथील पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खर्च करण्यास परवानगी देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

“वन स्टॉप सेंटर” या घटक योजनेच्या वन स्टॉप सेंटर व्यवस्थापन (मानधन) कायदेशीर मदतीसह, 
लाभार्थ्यांना सेवा (अन्न, कपडे आणि औषध इ. प्रशासकीय खर्च, कर्मचाऱ्यांसाठी विमा, प्रथमोपचारासह तात्काळ 
मदत इ. करिता लेखाशिर्ष 2234 बी९९८ अंतर्गत ३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर) चा SNA खात्यात जमा असलेला 
निधी खालीलप्रमाणे खर्च करण्यास विहीत अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे:- 


१. सद्य:स्थितीत ३७ “वन स्टॉप सेंटर्स”मध्ये कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत असून, त्याप्रमाणे प्रती वन स्टॉप 
सेंटरचा प्रती माह एकूण १३ कर्मचाऱयासाठी रु.२,१५,०००/- इतका निधी याप्रमाणे माहे एप्रिल, २०२४ ते 
सप्टेंबर, २०२४ या सहा महिन्याच्या कालावधीतील मानधनासाठी रु.४,७७,३०,०००/- इतका निधी खर्च 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वस्टॉसें २०२४/प्र.क्र.१२६/कार्या-२ 


२. केंद्राच्या दैनंदिन खर्चासाठी ( लाभार्थ्यांना अन्न, कपडे, सॅनिटरी नॅपकिन, औषध आणि किट इ. Gar) 
तसेच वन स्टॉप सेंटर प्रशासकीय खर्च (स्टेशनरी, संगणक साहित्य, विद्युत टेलिफोन, फॅक्स, केटरिंग, 
भाड्याने वाहतूक इ.) प्रती वन स्टॉप सेंटर प्रतीमाह रु.४०,८००/- या प्रमाणे एकूण ४२ “वन स्टॉप सेंटर्स” 
साठी सहा महिन्यासाठी रु.१,०२,८१,६००/- इतका निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटी व शार्ती:- 


१. वन स्टॉप सेंटर मधील कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे नियमितपणे दरमाह उपस्थिती 
प्रमाणपत्रासह आवऱ्यक ती माहिती मागवून त्यानुसार मानधन अदा करण्यात यावे. 

२. नव्याने मान्यता देण्यात आलेल्या ०५ “वन स्टॉप सेंटर्स” साठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची पदे 
बाहययंत्रणेव्दारे भरण्यात आल्यानंतर त्यांचे मानधन अदा करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात 
यावा. 

३. “वन स्टॉप सेंटर्स”मधीळ कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मानधन तसेच केंद्राच्या दैनंदिन 
खर्चाबाबतचा दरमहा अहवाल शासनास सादर करावा. 

४. सदर निधी खर्च करताना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना व वित्त विभागाच्या प्रचलित 
कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 

५. प्रस्तुत योजनेसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी खर्च झाल्याबाबतचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र वेळोवेळी शासनास सादर करण्यात यावे. 

२. सदरचा निधी खर्च करताना “वन स्टॉप सेंटर” या घटक योजनेंतर्गत आवर्ती (Recurring) व अनावर्ती (Non 
Recurring) Garret दिलेल्या मर्यादेतच निधी खर्च करण्याची दक्षता आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांची राहील. 


3. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६१३१६३६२८३७३० असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly sig 
‘IN, O0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -WOMEN AND 
P RAS A D V | N AYA K RAO CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
3dd6eccbd6aa4f9eecdObSf7aca67ff32b2eef7b9 
"0208509442, postalCode=400032, st=Mah: htt 


KULKARNI दगडी पा 
(प्र.वि. कुलकर्णी ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई. 
४. मा.सभापती/उप सभापती, विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 


५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 
७. सर्व मा.विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
८. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे उप सचिव,मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वस्टॉसें २०२४/प्र.क्र.१२६/कार्या-२ 


९. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक. 
१२.आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१३.महालेखापाल, 2/9 (लेखा व अनुज्ञेयता) / लेखापरीक्षा (मुंबई/नागपूर). 
१४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहर / मुंबई उपनगर. 

१५.सह सचिव / उपसचिव/ अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६.उप आयुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे. 

१७.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

१८. अवर सचिव (का.४/अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९.कक्ष अधिकारी (सर्व), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०.निवडनस्ती, का-०२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


